शासकीय बांधकामात कृत्रिम वाळूचा 
(Crushed Stone Sand) वापर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीएकळएन-२०२०/प्र.क्र.३२/जसं (धोरण) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५.०२.२०२१ 
पहा : शासन परिपत्रक क्र. पीएलएन-२०२०/प्र.क्र.३२/जसं (धोरण), दि.११.०८.२०२० 
शुध्दीपत्रक :- 
शासन परिपत्रक दि.११.०८.२०२० मधील पृष्ठ क्र.२ वरील परिच्छेद ३.६ पुढील प्रमाणे वाचावा :- 


“कृत्रिम वाळूचा संधानकामधे वापर करणेपुर्वी अशा संधानकाचे मिश्रसंकल्पन (Concrete Mix 
Design) जलसंपदा विभागातंर्गतच्या गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेतून करुन घेण्यात यावे. जर गुणनियंत्रण 
प्रयोगशाळेमधे काही कारणास्तव विहीत वेळेत मिश्रसंकल्पन करणे शक्य होत नसल्यास अशा प्रकरणी मेरी, 
नाशिक अंर्तगत प्रयोगशाळेतुन अथवा NABL (National Accreditation Board for Testing and 
Calibration Laboratories) प्रमाणित खाजगी प्रयोगशाळेतुन संधानकाचे मिश्रसंकल्पन करुन घेण्यास 
हरकत नाही. या MIX design ला संबधित मंडळ कार्यालयाच्या अधीक्षक अभियंता यांची मंजुरी घ्यावी. अशी 
मंजुरी देताना संबंधित अधीक्षक अभियंता यांनी या परिपत्रकाच्या परिच्छेद २ नुसार कार्यवाही झाली 
असल्याची खातरजमा करावी ” 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२५१३१७३३५०२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Rajnish 
Ramkishor Shukla i: = 
(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (जलसंपदा विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव,(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
. सर्व कार्यकारी संचालक ,पाटबंधारे महामंडळे ,जलसंपदा विभाग. 
१०. सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग. 
११. सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग. 
१२. सर्व कार्यकारी अभियंते, जलसंपदा विभाग. 
१३. सर्व तांत्रिक अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती जसं (धोरण). 


